सन 2023-28 करीता आशियाई विकास बँक 
(ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस 
नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
छासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.कृपमं-०११८/प्र.क्र.१३/२१-स, 
दि.३०.०९.२०२०. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.योजना-१०२०/प्र.क्र.१८३/२१-स, 
दि.०९.१०.२०२०. 


3) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.मॅग्नेट ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स, 
दि.११.०५.२०२३. 

५) शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन J TANT विभाग क्र.मॅग्नेट ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स, 
दि.१६.०५.२०२३. 


प्रस्तावना: आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प 
(Maharashtra Agribusiness Network-MAGNET) ६ वर्षासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये 
राबविण्यास संदर्भ क्र.१ येथील दि.३०.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. मॅग्नेट प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य हिऱ्याकरीता 
रु.५३२७.०० लाख व बाह्य हिऱ्याकरीता रु.२१९१७.०० लाख असा एकूण रु.२७२४४.०० लाख 
एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या सहमतीने अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीच्या २० टक्के प्रमाणे एकूण रु.५४४८.८० लाख इतका निधी संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
परिपत्रकान्वये चाळू आर्थिक वर्षाच्या प्रथम नऊ महिन्याकरीता डिसेंबर, २०२३ अखेर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या ७० टक्के निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन मॅग्नेट 
प्रकल्पाकरीता वित्त विभागाच्या सहमतीने राज्य हिश्याकरीता रु.२६६३.५० लाख व बाह्य 
हिश्याकरीता रु.१०९५८.५० लाख असा एकूण रु.१३६२२.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून राज्य हिऱ्याकरीता (४४३५ ००४८) 
रु.२६६३.५० लाख (रुपये सव्वीस कोटी त्रेसष्ट लाख पन्नास हजार फक्त) व बाह्य हिऱ्याकरीता 
(४४३५ ००५७) रु.१०९५८.५० लाख (रुपये VHal नऊ कोटी अटठ्ठावन्न लाख पन्नास हजार फक्त) 
असा एकूण रु.१३६२२.०० लाख (रुपये एकशे छत्तीस कोटी बावीस लाख waa) इतका निधी 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स 


२. आशियाई विकास बँक wera महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) 
प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित निधी, वितरीत निधी व वितरीत 
करावयाच्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित । वित्त विभागाकडून चालू वर्षी वितरीत 
निधी बीम्सवर उपलब्ध । वितरीत केळेला | करावयाचा 
निधी (७०%) निधी (२०%) निधी (५०%) 
राज्य हिस्सा (३०%) ५३२७.०० ३७२८.९० १०६५.४० २६६३.५० 
(४४३५ ००४८) 
बाह्य हिस्सा (9०%) २१९१७.०० १५३४१.९० ४३८३.४० १०९५८.५० 
(४४३५ ००५७) 
एकूण २७२४४.०० १९०७०.८० ५४४८.८० १३६२२.०० 


३. महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्पासाठी होणारा खर्च खाळी नमूद 
केलेल्या २ लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 


राज्य हिस्सा-लेखाशिर्ष बाह्य हिस्सा-लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. व्ही -३ मागणी क्र. व्ही -३ 
४४३५ - इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील | ४४३५ - इतर कृषीविषयक कार्यक्रमांवरील 
भांडवली खर्च भांडवली खर्च 
(09), पणन व गुणवत्ता नियंत्रण (09), पणन व गुणवत्ता नियंत्रण 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील Fg इतर । (१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील q इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका उपक्रमांतील गुंतवणूका 
(००) (००) 


(००)॥(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित | (00(०२ आशियाई विकास बँक सहाय्यित 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) | महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) 


(राज्य हिस्सा ३० टक्‍के) (कार्यक्रम) (बाह्य हिस्सा ७० टक्के) (कार्यक्रम) 
५४-गुंतवणूका ५४-गुंतवणूका 
(४४३५ ००४८) (४४३५ ००५७) 


४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ येथील तक्त्यात नमूद केलेला निधी अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई यांचेकडून आहरण करुन त्याचे वितरण करण्यासाठी श्री.सु.सं.धपाटे, सह सचिव (पणन) 
(/००१०), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व sealer विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर केलेला निधी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी 
यांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AAS ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स 


५. Ade प्रकल्पाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी RTGS सुविधेद्वारे प्रकल्पाच्या 
बँक खात्यावर जमा करावयाचा असून, त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


बँकेचे नाव बँक ऑफ इंडिया, स्वारगेट शाखा, पुणे-०९ 
खात्याचे वर्णन MAGNET SOCIETY PMU 
खाते क्रमांक 050820110000820 
IFSC CODE BKID0000508 


६. UT A निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ज्या कारणास्तव मंजूर केलेला 
आहे, त्याच कारणासाठी विनियोग करण्याबाबत प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट संस्था यांनी खात्री 
करावी आणि यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल व निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तत्परतेने 
सादर करावे. 


७. प्रकल्प संचालक यांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची आशियाई विकास 
बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल 
पाठवावा. 


८. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार विहीत 
केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, सदर परिपत्रकान्वये या विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५८/का.१४२३१, 
दि.०७.११.२०२३ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६८£९/२०२३/व्यय-२, 
दि.०९.११.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०११५३२१५३८०२ असा आहे. हा झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILESH SHASHIKANT SURVE 


DN: c=IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
S H A | L E S H MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=de61ac402ef01 ‘8d6c6d90fb32c82cc308744e2b85 1cc16f 
b39fe7ce1f1dd3, postalCode=400032, st=Mahi ht 
S H AS H | KA NT S U RVE rialNumber=0E8ED2F069FE90F6EA4E2DFC43BD83581600732F 14 
1DAF3517043067D7724F4B, cn=SHAILESH SHASHIKANT SURVE 
Date: 2023.12.01 15:32:23 +05'30' 
(शैलेश 31.94 ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे. 

४. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्प, पुणे. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HAS ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स 


. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३/त्रच्ण व हमी कक्ष), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१७-स/रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


